fem महासंचालक, मनरेगा यांचे 
कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१९/रोहयो-७ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० मे, २०२३. 
वाचा : 
१) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा - २००५, 
२) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम (सुधारित) कायदा - २०१४, 
३) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२७१५/प्र. क्र.१००/१३ 
दि. १७ डिसेंबर, २०१६ 
४ शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो -२०२०/ प्र. क्र.२१ /रोहयो-७, दि. ०५ ऑगस्ट, २०२०. 
५) शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो -२०२०/ प्र. क्र.२१ /रोहयो-७, दि.०२ सप्टेंबर, २०२० . 
६) शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो -२०२२/प्र.क्र.१७४/रोहयो-६अ, दि.१४ डिसेंबर, २०२२ 
७ शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो -२०२२/प्र.क्र.१७४/रोहयो-६अ, दि.०३ जानेवारी, 2023 
८) शासन परिपत्रक क्र. मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१९/रोहयो-७, दि.१८ एप्रिल, 2023 


प्रस्तावना :- 

२. मा. मंत्रीमंडळ बैठक क्र.१९ दि. १३/१२/२०२२ रोजीच्या बैठकीत मनरेगा व विविध विभागांच्या 
योजनांच्या अभिसरणातून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्राम समृद्धी योजनेस राज्य योजना म्हणून 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्याचा रोजगार हमी योजना कायदा २०१४ च्या तरतुदीनुसार 
मनरेगा योजनेची ar मोड वर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ar कार्यालय स्थापन करण्यासाठी 
माननीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक १८ एप्रिल 
२०२३ नुसार मिशन महासंचालक मनरेगा या पदावर भारतीय varia सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची सेवा 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी महासंचालक मनरेगा यांना कार्यालयासाठी जागा 
उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना च्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता निर्माण करण्यात 
आलेले महासंचालक, मनरेगा यांचे कार्यालय करता नवीन प्रशासकीय इमारत, सोळावा मजला येथील 
रोजगार हमी योजना विभागातील एक दालन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
सदरचे STAT तात्काळ अंमलात येतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१९/रोहयो-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३१२१०५२६७५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


NANDKUM 
AR VERMA 


Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 

jOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
€98b875883e76c14d91 ed7b89546e6c1 1e439cad32d7F 
567ee39, postalCode=400032, st=Maharasht! 
DCD3577EBFOEOSE2A8B57095C152DC6CFB37C2 
BB83DA197788645DD8A362EBCS, NANDKUMAR VERMA 
Date: 2023.05.31 21:12:15 +05'30' 


(नंद कुमार) 
अपर मुख्य सचिव, (रोहयो) 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (रोहयो), यांचे स्वीय सहायक . 
३. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
४. आयुक्त, कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
५. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
६. सर्व जिल्हाधिकारी 
७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
८. सर्व उपायुक्‍त (रोहयो), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये. 
९. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
. संचालक (मृद संधारण), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
. मुख्य अभियंता (मृद व जलसंधारण) सर्व. 
. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 
ad जिल्हा रेशीम अधिकारी. 
ud उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 
१५. सर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा, ग्रामपंचायत) 
.सर्व गटविकास अधिकारी, नरेगा 
. उपवनसंरक्षक (सर्व) 
१८.उपसंचाळक, सामाजिक वनीकरण (सवी 
१९. वित्त विभाग (अर्थ-१६ , व्यय-८) 
२०. नियोजन विभाग (का.१४३४ व का.१४२४) 
२१. निवड नस्ती, रोहयो - ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


